Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , 


अंक ४१ ] गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 
भाग एक - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-१० 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ 

नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., 

नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-७ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण 


अधिसूचना : 


नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४६२ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक विभूअ- क.लि.- ल सिं.का.-कलम -११(१ )-अधि . कावि -१५९ -२०१९. 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३- एलएक्यू-४७-२००९ -१० , मौजा तहारपूर, तालुका वर्धा, जि . वर्धा या प्रकरणात कलम ११ ( १) 
ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१, पृष्ठ क्रमांक 
१४-१५ , अनुक्रमांक १०२४ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

या ऐवजी 
अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३- एलएक्यु-४७-२००९-१० , मौजा तहारपूर , तालुका वर्धा, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 
हे . आर 
० ५१ 


१ 


२७ 


एकूण 


० ५१ 


ना .-एक -१ ( १६७५ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०-१६ , २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


असे वाचावे 
अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८- एलएक्यू.- ४७-२००९ -१०, मौजा बाबुळगाव ( खोसे), तालुका देवळी, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४१५ 


० ०४ 


एकूण 


० ०४ 


: 


वर्धा : 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


रमन जैन , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
लघुसिंचन कामे , 

वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४६३ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 


पहाः (१ ) दिवाणी नियमावली, १९ ८६ प्रकरण ३६, 

परिच्छेद ७०१ . 
( २) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई पत्र क्र . RG- 1611-95-2014, दिनांक १४-१०-२०१४ 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकार्यालयीन परिपत्रक क्र . General ( Adm.)-Judl.-2007, दिनांक ११ जून,२०१७ . 
( ४) उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र . मतदान २०१९-प्र . क्र .७३- कामगार-९, दिनांक २५ सप्टेंबर , 

२०१ ९ . 


( ५) भारत निवडणूक आयोग यांचे प्रत्र क्र . ECI-PN- 83-2019, दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१९ रोजीचे प्रसिध्दीपत्रक . 


क्रमांक बी -८ ( १ )-२३३३-२०१९. 


भारतीय निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा क्षेत्रांमध्ये सोमवार , दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१ ९ 
रोजी सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर करण्यात आलेली आहे . या निवडणुकीत मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येण्याकरीता उपरोक्त संदर्भ क्र . ( १), 
( २), ( ३) व (४ ) अन्वये मी , अभय ज . मंत्री , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश , नागपूर व त्याच्याशी संबंधित नागपूर जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम 
न्यायालयांना व कार्यालयांना सोमवार , दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१९ रोजीची स्थानिक सुटी जाहीर करीत आहे . 

तथापि , सोमवार, दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१९ रोजीचेमतदानाकरीता जाहीर करण्यांत आलेल्या सुटीचे ऐवजी यापूर्वी जाहीर करण्यांत आलेल्या 
२ रा शनिवार दिनांक ०९ नोव्हेंबर २०१९ या सार्वजनिक सुटीचे रोजी जिल्हा न्यायालयनागपूर व त्यांच्याशी संबंधित नागपूर जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम 
न्यायालयांचे व कार्यालयाचे कामकाज नियमीत सुरू राहील , असेही जाहीर करीत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


अभय ज . मंत्री, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १०-१६ , २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४६४ . 


आदेश 


क्रमांक ६४३ - बी - २-१-२०१९ . - 


श्री . ए. जी मस्के , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, सेलू यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा गडचिरोली येथे घरगुती महत्वाचे कामाकरीता जाणे असल्यामुळे दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती ई . व्ही . धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू या स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए. जी . मस्के , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ (ब) चे टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. जी . मस्के हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


दिनांक ७ ऑगस्ट २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४६५ . 


आदेश 


क्रमांक ६५० - बी - २-१-२०१९. 


श्रीमती एस . ए . लाडसे -शिरनाथ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिगणघाट यांची दिनांक ३१ जुलै २०१९ ते दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०१९ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती बरी नसल्यामुळेमंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . जी . मेश्राम, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट दिनांक ३१ जुलै २०१९ ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०१९ रोजी पर्यंत 
स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एस. ए. लाडसे-शिरनाथ, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चेनियम ३९ (ब) चे टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस. ए. लाडसे-शिरनाथ ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या 


असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४६६ . 


आदेश 


क्रमांक ६५१ - बी - २-१-२०१९ . - 


श्रीमती आर . व्ही . डफरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिगणघाट यांची दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१ ९ पर्यंत 
एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा नांदेड येथे वैद्यकीय तपासणी जाणे करीता जाणे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 


आहे . 


श्रीमती एस . जी . मेश्राम , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांनी दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजी पर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर. व्ही . डफरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चे नियम ३९ ( ब) चे टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर. व्ही . डफरे , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०-१६ , २०१९/ आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४६७. 


आदेश 


क्रमांक ६५२ - बी - २-१-२०१९. 


श्री . एस . एस . परदेशी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांची दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत 
एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा एकत्र कुटुंबाच्या घराचे खरेदीखत करून देण्यासाठी व डॉक्टरांकडे अपॉइंटमेंट असल्यामुळेदिनांक १० ऑगस्ट 
२०१९ रोजीचे देवळी येथील ग्राम न्यायालयाचा उद्घाटन समारंभ संपल्यानंतर ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एस. साटोटे , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, वर्धा दिनांक ११ ऑगस्ट २०१९ , श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धादिनांक १२ ऑगस्ट २०१९, श्रीमती व्ही . एम . देवार , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा दिनांक १३ ऑगस्ट 
२०१९ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ व श्रीमती आर . आर . लोहीया , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा दिनांक १८ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एस . एस . परदेशी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब) चे टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . परदेशी, हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४६८ . 


आदेश 


क्रमांक ६५३ - बी - २-१-२०१९. 

श्री . एस . एस . शिंदे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांचा दिनांक ७ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा राजस्थान येथे मुलाला भेटण्याकरीता जाणे असल्यामुळे दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एम . एम . गुप्ता, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एस . एस. शिंदे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३९ ( ब) चे टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . शिंदे हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर,वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४६ ९. 


आदेश 


क्रमांक ६५४ - बी - २-१-२०१९. 


श्रीमती व्ही . एम . देवार , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१ ९ पर्यंत 

एकूण 
०३ दिवसांची अर्जित रजा मुलीच्या वाढदिवसासाठी गडचिरोली येथे जाणे असल्यामुळे दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ 
ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . डी . एस. शर्मा , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत व श्रीमती ए. ए. जी . एम . शेख , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, वर्धा दिनांक ४ ऑगस्ट २०१९ ते 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती व्ही. एम. देवार , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०-१६ , २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


५ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

ह्या 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३९ (ब ) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती व्ही . एम . देवार , 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर श्रीमती व्ही . एम . देवार, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहील्या असत्या . 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४७० . 

आदेश 
क्रमांक ६६५ - बी - २-१-२०१९. 
श्री . डी . एस . शर्मा, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०१ ९ पर्यंत 

एकूण ०७ 
दिवसांची अर्जित रजा भावाची प्रकृती बरी नसल्यामुळे नागपूर येथे जाणे असल्यामुळे दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
८ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीच्या पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . ए. एस. साटोटे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . डी . एस. शर्मा, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ वर्धा 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


स्तर , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१, मधील नियम ३९ ( ब) चे टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . डी . एस . शर्मा, हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर श्री . डि . एस . शर्मा, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले 


असते . 


दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ . 


वाचा : 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४७१ . 

( १ ) श्रीमती ईना वि. धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू यांचे पत्र क्रमांक २७-२०१९ , दिनांक १६-०२-२०१९. 
( २) श्रीमती ईना वि . धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांचे पत्र क्रमांक २८-२०१९, दिनांक २५-०२-२०१९. 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र . संकीर्ण- २०१७-प्र . क्र . २५- सेवा-६ ,दिनांक २३-०७-२०१८ . 
( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . २२१ - बी - ४-३१-२०१८, दिनांक ०७-०३-२०१९ . 
( ५) या कार्यालयाचे आदेश क्र . २२२- बी - ४-३१-२०१८ , दिनांक ०७-०३-२०१९ . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ए-३९ २० (i)-२०१ ९-२४७२ , दिनांक १४-०८-२०१९ . 

सुधारीत आदेश 
क्रमांक ६७७ - बी - ४-३१-२०१९. 

श्रीमती ईना वि . धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू यांची दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची एकूण 
०५ दिवसांची पहिल्या टप्याची बालसंगोपन रजा व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ ते २ मार्च २०१९ पर्यंतची एकूण ८ दिवसांची दुस - या टप्याची बाल 
संगोपन रजा म्हणून मंजूर करण्यात आलेली होती . परंतु उपरोक्त क्रमांक (६) वरील मा . प्रबंधक , उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्राचे अनुषंगाने दोन्ही 
रजा एकाच टप्याच्या मानण्यात याव्या असे निर्देशित केले आहे. 

त्या अनुषंगाने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,वर्धा पुढीलप्रमाणे सुधारित आदेश पारीत करीत आहे की , उपरोक्त न्यायीक अधिकारी यांची दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०१९ ते २२ फेब्रुवारी २०१९ व २३ फेब्रुवारी २०१९ ते २ मार्च २०१९ पर्यंतची एकूण १३ दिवसांची उपरोक्त संदर्भाकित क्रमांक ( ४) व 
( ५) च्या आदेशाप्रमाणे दोन टप्प्यात मंजूर करण्यात आलेल्या बालसंगोपन रजेचे आदेश रद्द करुन एकाच टप्प्यात मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती ईना वि . धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एम . 
पंचारीया, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, सेलू यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती ईना वि . धांडे, 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 
ना .-एक -२ ( १६७५ ). 


ह्या 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०-१६ , २०१९/ आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १४७२ . 


आदेश 


क्रमांक ६७८ - बी - २-१-२०१९. 


श्रीमती आर. व्ही . डफरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांची दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी 
पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जीत रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. ए. लाडसे -शिरनाथ २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांनी दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक २२ ऑगस्ट 
२०१९ रोजी पर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर. व्ही . डफरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१, मधील नियम ३९ (ब ) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती आर. व्ही . डफरे , हया 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर श्रीमती आर. व्ही . डफरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४७३ . 


आदेश 


क्रमांक ६७९ - बी - २-१-२०१९ . - 

श्रीमती व्ही . एम . देवर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांची दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जीत रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . डी . एस . शर्मा, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ ते २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी पर्यंत स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती व्ही . एम. देवर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

ह्या 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ , मधील नियम ३९ ( ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती व्ही . एम . देवर , 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर श्रीमती व्ही . एम. देवर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहील्या असत्या . 

व्ही . पी . 

पी . पाटकर , 
वर्धा : 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . १४७४. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


क्रमांक जिउनिएक -नियमन- परमात्मा अभिनव संस्था -नोंदणी - अधिसूचना -३९ ६ ९-२०१९. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, भंडारा याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , परमात्मा एक अभिनव सर्वसाधारण सहकारी संस्था , मर्या., बपेरा 
( आंबागड), ता . तुमसर, जिल्हा भंडारा ही सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्र . २४ ) 
चे कलम ९ ( १) अंतर्गत नोंदविण्यात येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी -जीएनएल- एस -१२४-२०१९ -२० ,दिनांक २१ ऑगस्ट २०१ ९ आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम , १० (१) नुसार सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था ” असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १०-१६ , २०१९/ आश्विन १८-२४ , शके १९४१ 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४७५ . 

क्रमांक जिउनिभं -नियमन- भैय्याजी अभिनव संस्था -नोंदणी - अधिसूचना -३ ९८१-२०१९. 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भैय्याजी अभिनव सर्वसाधारण सहकारी संस्था, मर्या., मांडेसर ता . 
मोहाडी, जिल्हा भंडारा ही सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्र . २४ ) चे कलम ९ (१ ) 
अंतर्गत नोंदविण्यात येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी-जीएनएल -एस- १२५-२०१९ -२०, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ आहे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम , १० ( १) नुसार सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण 
इतर संस्था ” असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
भंडारा : 

म . म . देशकर , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४७६ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक स.नि.का.-नियमन - तानियाबेरोबहुसं -नोंदणी- अधिसूचना-१०४३-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका कामठी याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , तानिया बेरोजगार बहुउद्देशिय सेवा सहकारी संस्था , 
मर्या., कामठी ” तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे अंतर्गत नोंदविण्यात आली असून , संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एन . जी . पी.-के. टी . ई.-जी. एन . एल .- १२९३-२०१९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ हा आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) प्रमाणे करण्यात आले 


आहे . 


कामठी : 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


पंकज वानखडे 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका कामठी . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १४७७ . 


अंतरिम आदेश 


क्रमांक सनिको- विनियम - अवसायन - अंतरिम आदेश - १००६-२०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १) ( क )( दोन)( चार ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
एम . डी . मेश्राम सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका बल्लारपूर अवसायानाचा अंतरीम आदेश देत आहे की , पॅनल बोर्ड व लॅमिनेटस लि . 
कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या., विसापूर, ता . बल्लारपूर , जिल्हा चंद्रपूर या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी उक्त संस्था अंतरीम अवसायनात 
काढण्यात येत आहे. तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३ (१) अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळझ्यासाठी श्री . एस . डी . शेळकी , सहकार अधिकारी श्रेणी 
२ अंतर्गत सहाययक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका बल्लालपूर , जि . चंद्रपूर यांची या संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

तसेच असाही आदेश देत आहे की , या मध्यंतरीय आदेश संबंधी संस्थेच्या संचालक व सभासदास काही स्पष्टीकरण अथवा हरकती सादर करावयाचे 
असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून १५ दिवसाचे आंत लेखी स्वरुपात अथवा समक्ष उपस्थित राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपला 
खुलासा सादर करावा. आपला सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास किंवा मुदतीच्या आंत लेखी खुलासा व म्हणने या कार्यालयास सादर 
न केल्यास या आदेशाचे बाबतीत आपले काहीही म्हणने नाही असे गृहीत धरुन हा आदेश कायम करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह पारीत करण्यात येत आहे . 


बल्लारपूर : 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ . 


एम . डी . मेश्राम , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका बल्लारपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


